पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना शासकीय 
निवासस्थानाच्या वापरापोटी आकारण्यात येणारे 
दंडनिय शुल्क माफीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएसए-०२१६/प्र.क्र.८८/पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०३ मार्च,२०१६. 


शासन परिपत्रक:- 


सेवानिवृत्ती /सक्तीने सेवानिवृत्ती” बदली /बडतर्फी/ वैदकीय अपात्रता/ बेपत्ता/सेवेत 
असताना अकाली निधन इ. घटना घडल्यानंतर अनुज्ञेय कालावधी संपण्यापूर्वी संबंधित पोलीस 
अधिकारी/कर्मचारी यांनी शासकीय सेवा निवासस्थाने रिक्‍त करणे आवश्‍यक आहे. तथापि तसे न केल्यामुळे 
अनेक निवासस्थाने रिक्‍त केली जात नाही. परिणामी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवास्थाने मिळत नाहीत व 
त्याचा परिणाम कामावर होतो. याशिवाय अनुज्ञेय मुदतीपेक्षा जास्त काळ निवासस्थान वापरल्यामुळे दंडनिय 
शुल्काची जास्त दराने आकारणी करावी लागते. सदर मोठ्या प्रमाणावरील दंडनिय शुल्काची एकत्रीत रक्‍कम 
शासनास जमा करण्यामध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यास अडचणी येतात. अनेक सेवानिवृत्ती प्रकरणे प्रलंबित राहून या 
सेवानिवृत्तांना/कुटुंबियांना सेवानिवृत्तीवेतनाशिवाय रहावे लागते. संबंधित घटकप्रमुखांनी खालील बाबींचे 


पालन करावे. 


१. आ सेवानिवृत्ती/सक्तीने सेवानिवृत्ती” बदली /बडतर्फी/ वैदकीय अपात्रता/ बेपत्ता/सेवेत असताना 
अकाली निधन इ. घटना घडल्यानंतर अनुज्ञेय कालावधी संपण्यापूर्वी शासकीय सेवा निवासस्थाने रिक्‍त 


करण्यासाठी पुरेशा कालावधीची सूचना /नोटीस संबंधीतास द्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसए-०२१६/प्र.क्र.८८/पोल-७ 


2. सदर सूचना/नोटीस नंतर, अनुज्ञेय कालावधी संपल्यानंतर शासकीय सेवा निवासस्थान 


तात्काळ रिक्‍त करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधीत पोळीस घटक प्रमुखाची राहील. 


वि पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी यांना शासकीय निवासस्थान वापरापोटी आकारण्यात आलेले 
दंडनिय शुल्क माफ करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनस्तरावर निर्णयासाठी सादर न करता अशा प्रकरणी संबंधित 
पोलीस घटकांनी त्या अधिकारी/कर्मचार्‍यांस दंडनिय शुल्क आकारण्यात आलेल्या कालावधीत (दंडनिय 
शुल्क वसूल करण्यात आले असल्यास ते वगळून) संबंधितांना घरभाडे भत्ता दिला नसल्यास त्यांना जितका 
घरभाडे भत्ता दिला गेला असता त्या रकमेची परिगणना करण्यात येवून येणारी रक्‍कम दंडनिय शुल्काच्या 
रकमेतून कमी करुन उर्वरित रक्‍कम संबंधित पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कडून वसूल करण्यात यावी. 


छठ. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३०५१६४६२५८०२९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chitra S 


1 Patodek 
C h it fa S DN: CN स दाह S Patodekar, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 

P ato d e kar Government Of Maharashtra, 
OU = HOME DEPARTMENT 
Date: 2016.03.05 16:57:40 
+05'30' 


(चित्रा पाटोदेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई 
४ सर्व अपर पोलीस महासंचालक, 
५ सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसए-०२१६/प्र.क्र.८८/पोल-७ 


&) सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक, 

(9) सर्व पोलीस आयुक्त, 

८) सर्‌व पोलीस अधिक्षक, 

९) सर्व समादेशक ( राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१ ते १३), 

१० सर्व प्राचार्य (पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये ) . 

११ वित्त विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
१२) निवडनस्ती (कार्यासन पोल-७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


